महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ११ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन आदेशा 


विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करीता मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, 


सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) साठी काही सहायक कक्ष 


अधिकारी/लिपिक-टंकलेखक यांची आवड्यकता आहे. 


त्याकरीता खालील नमूद केलेल्या 


मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक-टंकलेखक यांच्या सेवा तात्पुरत्या 


स्वरुपात (विधानसभा निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र.  श्री/ | सहायक कक्ष अधिकारी / पदनाम सध्याचा विभाग 
श्रीमती | लिपिक-टंकलेखकाचे नांव 
शिश २ ३ PB 4 
शिक श्रीमती | वि.ल.भोईटे सहायक कक्ष अधिकारी | गृह विभाग 
२ | att म.तु.शिंदे सहायक कक्ष अधिकारी | गृह विभाग 
3 | aft नि.र.हाटे सहायक कक्ष अधिकारी | नगर विकास विभाग 
8 श्री नि.ना.मसळे सहायक कक्ष अधिकारी | वित्त विभाग 
५. श्री न.आ.कदम सहायक कक्ष अधिकारी | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
६ | aft ग.ह.तायडे सहायक कक्ष अधिकारी | जलसंपदा विभाग 
७ श्री प.र.बोतावार सहायक कक्ष अधिकारी | जलसंपदा विभाग 
८ श्री मि.वि.दुबे सहायक कक्ष अधिकारी | विधि व न्याय विभाग 
९ | att मि.प्र.नारकर सहायक कक्ष अधिकारी | उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 
4 o | ft भि.र.जाधव सहायक कक्ष अधिकारी | अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
| | af सु.म.तायडे सहायक कक्ष अधिकारी | कोडल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग 
१२ | श्रीमती | स.सु.घोसाळकर सहायक कक्ष अधिकारी । मृद व जलसंधारण विभाग 
93 श्री वि.ल.काथार लिपिक-टंकलेखक सामान्य प्रशासन विभाग 
१४ श्री सु.ज.गवळी लिपिक-टंकलेखक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१५ | afl अ.वि.उतेकर लिपिक-टंकलेखक जलसंपदा विभाग 
१६|श्री ।सं.द.साळुंके लिपिक-टंकलेखक विधि व न्याय विभाग 
१७ श्री ।गि.के.मेनन लिपिक-टंकलेखक ग्रामविकास विभाग 
१८ | श्री सं.हि.गायकर लिपिक-टंकलेखक सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 


2. 


सदर आदेशाव्दारे करण्यात येत असलेल्या सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक-टंकलेखक 


यांच्या नियुक्त्या हया तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक- 


टंकलेखक यांचे वेतन हे त्या-त्या विभागाकडूनच अदा करण्यात यावे. 


३. 


उपरोक्त सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक-टंकलेखक यांना मुख्य निवडणूक अधिकारी 


कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) येथे रुजू होण्यासाठी 
दिनांक ११-०९-२०१९ (AA) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्त सहायक कक्ष 
अधिकारी / लिपिक-टंकलेखक यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता मुख्य निवडणूक 
अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) येथे तत्काळ 
रुजूव्हावे. 


४. 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध 


असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०९१११५२९०३०४०७ असा आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan ps aA AN लोळ 
Bhimrao Gurav = 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, (संबंधित 
मंत्रालय मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


प्रधान सचिव व मुख्य निवडणुक अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय 

उप सचिव/अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३३) 

मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


